महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई या 
कार्यालयास सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी 
अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: उसाअ २०१८/ प्र.क्र ३२/उर्दूु अकादमी/ का.५ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जानेवरी, २०१९ 


वाचा: - शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग,क्र.उसाअ २०१८/प्र.क्र ३२/उदू अकादमी/का.५ 
दि.२.१.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त झासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ५ मधील मजकुरापुढे पुढीलप्रमाणे मजकूर 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

"या शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व परिच्छेदांची तसेच सदर शासन 
परिपत्रका सोबतच्या परिशिष्टातील अटी व शार्तीची पूर्तता करण्यात आलेली आहे." 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०१२३१५१६१४२२१४ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahesh Sadashiv Choukekar 
Date: 2019.01.23 15:26:18 +05'30' 


(म.स.चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल, 9/2 (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ नागपूर 
२. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्राळय, मुंबइ-३२ 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (का.५), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. अवर सचिव (का-७)/(का.२), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रतीत) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः SA २०१८/प्र.क्र ३२/उर्दूु अकादमी/का.५ 


७. खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी, मुंबई (अकादमीच्या कार्यालयामार्फत) 
९. अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


